HOM 


RNINo . MAHBIL /064/ 13/ 1/ 2012 
www . dgps .maharashtra . gov . in 


MAh 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष- ६, अंक - २० ] 


गुरुवार , नोव्हेंबर २, २०१७ / कार्तिक ११ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ७ 


असाधारण क्रमांक २० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

प्रपत्र ड 
पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 

जिल्हा अहमदनगर 
संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक विकाअ -१११५ / प्र . क्र . ८८ / ५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 

क्रमांक डीसी /कार्या/ ९- क / ३०३६/ २०१७. - मी , अभय महाजन ,जिल्हाधिकारी, अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या व्यक्तींची पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याचे तारखेपासून 
५ वर्षेकिंवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्यांची 
नोंद आढळल्यास , त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( bankrupt ) जाहीर केले असल्यास , त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवाय सुद्धा , कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसील 
कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेबाबतची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्यावेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी पोलीस अधीक्षक / जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल , त्यावेळी ती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. 
२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार 

साक्षांकनाचे काम . - विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ साक्षांकनाचे काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन 
करू नये. रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या 
कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास 
त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना 
उघडकीस आल्यास , त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 
३ . विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना 

( एक ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्ती मानसेवी असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन / वेतन / भत्ते 
अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( दोन ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर | दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह “विशेष 
कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . तथापि , त्यांनी 
त्यांच्या कुठल्याही वाहनांवर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये. 


वि ( एच) ५४५ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २, २०१७ / कार्तिक ११, शके १९३९ 


( तीन ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळख परेड ” तसेच “ मृत्यूपूर्व जबानी ” यासाठी उपस्थित राहू नये . 
( चार ) उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

(पाच ) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तत्काळ परत करावे अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी 
साक्षांकन केल्याचेनिष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


व्यक्तीचे नाव 


पत्ता 


तालुका संगमनेर 


वाणी विशाल ज्ञानेश्वर 
ढोरंगे संदिप गणपत 
आहेर निलेश अशोक 
भोसले योगेश दादासाहेब 
कान्होरे राहुल भाऊसाहेब 
तांगडकर राजेश पोपट 
ढोकरे मंगेश रामदास 
गाडेकर संतोष दिलीप 
ढेरंगे उत्तम लक्ष्मण 
फटांगरे अमित बादशहा 
फटांगरे रंगनाथ मच्छिंद्र 
जाधव शरद बाबाजी 
खिलारी संदिप भाऊसाहेब 
पुरी किरण बबन 
भोसले गुलाब पांडुरंग 
होळकर दादासाहेब हेमचंद 
साळगट अजिंक्य दिलीप 
तामखडे राजु किसन 
गायकवाड रामदास लक्ष्मण 
काळे प्रतिक्षा अमित 
काळे आण्णासाहेब रामकृष्ण 
सानप गोरक्षनाथ विश्वनाथ 
वालझाडे मनोहर बाबुराव 
नवले भारत देवराम 
नवले विशाल नवनाथ 
साळवे सचिन पावलस 
दिक्षीत निखिल विकास 
डोंगरे गणपत विष्णु 
साळवे विलास कचरु 


अकलापूर , ता . संगमनेर 
आंबीदुमाला, ता . संगमनेर 
घारगाव , ता . संगमनेर 
घारगाव , ता . संगमनेर 
कान्होरे, ता . संगमनेर 
आंबी खालसा, ता . संगमनेर 
कोठे खु ।। , ता . संगमनेर 
खांदरमल , ता . संगमनेर 
आंबीदुमाला, ता . संगमनेर 
सारोळे पठार , ता . संगमनेर 
वरुडी पठार , ता . संगमनेर 
ढोरवाडी, ता . संगमनेर 
बिरेवाडी, ता . संगमनेर 
बिरेवाडी, ता . संगमनेर 
बिरेवाडी, ता . संगमनेर 
साकुर, ता . संगमनेर 
खंदरमाळ, ता . संगमनेर 
केळेवाडी, ता . संगमनेर 
अकलापूर , ता . संगमनेर 
झोळे , ता . संगमनेर 
झोळे, ता . संगमनेर 
तिगाव, ता . संगमनेर 
निमोण , ता . संगमनेर 
मालदाड , ता . संगमनेर 
मालदाड, ता . संगमनेर 
लोहारे , ता . संगमनेर 
पेणगिरी, ता . संगमनेर 
निमज , ता . संगमनेर 
जवळे कडलग , ता . संगमनेर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २ , २०१७ / कार्तिक ११, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


अ . क्र . 


व्यक्तीचे नाव 


पत्ता 


तालुका संगमनेर - चालू 


देशमुख बाळासाहेब गंगाधर 
कवडे शाम जयराम 
कवडे संजय सदाशिव 
मुळे अंकिता अमेय 
कासार दिलीप भाऊसाहेब 
भालेराव हेमलता सोमनाथ 
बोडखे गणेश सोन्याबापु 
मोहोळ नितीन भिमाशंकर 


जवळे कडलग , ता . संगमनेर 
धांदरफळ बु., ता . संगमनेर 
धांदरफळ बु., ता . संगमनेर 
धांदरफळ बु., ता . संगमनेर 
धांदरफळ बु., ता . संगमनेर 
हिवरगाव पावसा, ता . संगमनेर 
वडझिरे बु. , ता . संगमनेर 
धांदरफळ बु., ता . संगमनेर 


3७ 


तालुका अकोले 


पथवे सुरेश भाऊसाहेब 
वाकचौरे ज्ञानदेव सदाशिव 
मेंगाळ पांडुरंग विठोबा 


देवठाण , अकोले 
कळस बु ., ता . अकोले 
देवठाण , अकोले 


तालुका राहाता 


कोहाळे, ता . राहाता 
कोहाळे, ता . राहाता 
कोहाळे, ता . राहाता 
साकुरी, ता . राहाता 
कोहाळे, ता . राहाता 
अस्तगाव , ता . राहाता 


अस्तगाव , ता . राहाता 


अस्तगाव , ता . राहाता 


लहामगे सतिष गोरक्षनाथ 
उपाध्ये भाऊसाहेब शंकर 
हेकरे नानासाहेब सोपान 
लुटे नंदकिशोर धोंडीराम 
महामुनी दिपक रामचंद्र 
लोंढे ज्ञानेश्वर भाऊसाहेब 
लोंढे दादासाहेब रंगनाथ 
जेजुरकर हौशिराम नानासाहेब 
गमे किशोर मच्छिंद्र 
जोशी श्रीकांत अरुण 
गमे संदिप फकीरा 
कांदाळकर रमेश लक्ष्मण 
वाघ रोहिणी सचिन 
निधने प्रसाद रावसाहेब 
जेजुरकर सुनिल विश्वास 
पेटारे अजय अंबादास 
लोंढे साहेबराव रामभाऊ 
जेजुरकर नंदकुमार गणपत 
गाडेकर किसन यादवराव 
बनकर सोनाली संतोष 


केलवड , ता . राहाता 
केलवड , ता . राहाता 
केलवड , ता . राहाता 
केलवड , ता . राहाता 
केलवड , ता . राहाता 
राहाता , ता . राहाता 


अस्तगाव , ता . राहाता 


अस्तगाव , ता . राहाता 


अस्तगाव , ता . राहाता 


अस्तगाव , ता . राहाता 


राहाता, ता . राहाता 


राहाता , ता . राहाता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २, २०१७ / कार्तिक ११, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


अ . क्र . 


व्यक्तीचे नाव 


पत्ता 


तालुका राहाता - चालू 


अस्तगाव , ता . राहाता 


मोरे आण्णासाहेब सयाजी 
ताठे सतिष मालु 
झगडे शेखर प्रकाश 
रोहम संपत कचेश्वर 
बावके दिपक बाबासाहेब 
रानमाळे चेतन लक्ष्मण 
उपाध्ये शेखर अरुण 
बनसोडे अमोल बाबासाहेब 
निमसे पांडुरंग संभाजी 
चोळके राजेंद्र बाबासाहेब 
खपाटे भारती ज्ञानेश्वर 
चोळके रामदास चांगदेव 
चोळके राजेंद्र गंगाधर 
घोडेकर लक्ष्मण बाबुराव 
मोरे संतराम पांडुरंग 
गाढवे गौरव बाबासाहेब 
खेडकर शशिकांत साहेबराव 
गाडेकर सुनिल लक्ष्मण 
निद्रे विजय जगन्नाथ 
गाडेकर पंडीत पोपटराव 
करमोस रुपाली राजेंद्र 
तरकसे संजय माधव 
पन्हे संतोष गणपत 
निघडे प्रदिप सोपान 
विश्वासराव पुजा दिनेश 
खुळगे श्रध्दा पंकज 
गायकवाड अशोक चांगदेव 
वहाडणे जगदिश जनार्दन 
चोरडिया संतोषकुमार पुनमचंद 
शिंदे गोरक्षनाथ सयाजी 
थोरात दिनकर भिवा 
भोईर रुपाली अशोक 
सोनवणे तुळशिराम रघुनाथ 
गायकवाड किशोर बाबुराव 


राहाता , ता . राहाता 
रांजणगाव रोड 
साकुरी , ता . राहाता 
राहाता , ता . राहाता 
साकुरी, ता. राहाता 
साकुरी, ता . राहाता 
कोहाळे, ता . राहाता 
पिंपळस , ता . राहाता 
अस्तगाव , ता . राहाता 
पिंपळस , ता . राहाता 
चोळकेवाडी , ता . राहाता 
चोळकेवाडी, ता . राहाता 
चोळकेवाडी , ता . राहाता 
अस्तगाव , ता . राहाता 
अंजनगाव खु . 
साकुरी , ता . राहाता 
राहाता, ता . राहाता 


राहाता , ता . राहाता 


राहाता, ता . राहाता 
राहाता, ता . राहाता 
तरकसेवाडी 
पुणतांबा , ता . राहाता 
राहाता, ता . राहाता 
पुणतांबा , ता . राहाता 
पुणतांबा, ता . राहाता 
पुणतांबा , ता . राहाता 
पुणतांबा , ता . राहाता 
पुणतांबा, ता . राहाता 
पुणतांबा , ता . राहाता 
पुणतांबा , ता . राहाता 
पुणतांबा , ता . राहाता 
पुणतांबा , ता . राहाता 
पुणतांबा , ता . राहाता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २ , २०१७ / कार्तिक ११, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


अ . क्र . 


व्यक्तीचे नाव 


पत्ता 


तालुका राहाता - चालू 


नेहे राजेंद्र लक्ष्मणराव 
आनाप भारत नाना 
सदाफळ कुमार किशोर 
डांगे बद्रीनाथ रावसाहेब 
डांगे सचिन सुदाम 
भास्कर सचिन विष्णु 
डांगे प्रदिप रावसाहेब 


पुणतांबा , ता . राहाता 
राहाता, ता . राहाता 
राहाता, ता . राहाता 
कोहाळे, ता . राहाता 
कोहाळे, ता. राहाता 
कोहाळे, ता . राहाता 
कोहाळे, ता . राहाता 


तालुका श्रीरामपूर 


मातुलठाण 
मातुलठाण 
माळवडगाव 


मालुंजा 
टाकळीभान 
भेर्डापूर 
मालवडगाव 
टाकळीभान 


लाडगाव 


भोकर 


बोरुडे अमोल शरद 
बोरुडे सतिष सुर्यभान 
खताळ बाबासाहेब पाराजी 
बडाख अजिंक्य बाबासाहेब 
शेळके दिलीप रमेश 
शेरकर बापुसाहेब शंकरराव 
डाखे संदिप तुळशीराम 
लांडगे चंद्रकांत दादासाहेब 
भांड प्रशांत उत्तम 
चौधरी भास्कर सखाहरी 
नांगळ शिवाजी मारुती 
हडके मदन गोविंद 
येळे गोरक्षनाथ प्रल्हाद 
हळनोर साईनाथ कारभारी 
कांबळे रामा अंबादास 
दातीर संदिप लक्ष्मण 
गायकवाड सचिन लक्ष्मण 
तांबे राजेश भाऊसाहेब 
जाधव दादासाहेब नामदेव 
पोखरे संदिप बाळासाहेब 


जाफ्राबाद 
माळेवाडी 
वांगी बु. 


वांगी बु. 


खिरडी 
महांकाळ वडगाव 
उंदिरगाव 
निमगाव खैरी 
घुमणदेव 
गोंडेगाव 


अभय महाजन , 
जिल्हाधिकारी , अहमदनगर. 


अहमदनगर , ३१ ऑक्टोबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २, २०१७ / कार्तिक ११, शके १९३९ 


संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक विकाअ-१११५/प्र. क्र . ८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 

क्रमांक डीसी/कार्या/९ - क / ३०३३ / २०१७. - मी , अभय महाजन , जिल्हाधिकारी , अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या व्यक्तींची पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याचे तारखेपासून 
५ वर्षेकिंवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्यांची 
नोंद आढळल्यास, त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( bankrupt) जाहीर केले असल्यास, त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवाय सुद्धा, कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसील 
कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेबाबतची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्यावेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी पोलीस अधीक्षक / जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल , त्यावेळी ती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. 


२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार 


साक्षांकनाचे काम - विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ साक्षांकनाचे काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन 
करू नये . रबरीशिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या 
कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास 
त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना 
उघडकीस आल्यास, त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 
३ . विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना 

(एक ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्ती मानसेवी असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन / वेतन / भत्ते 
अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( दोन ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर / दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह “विशेष 
कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . तथापि , त्यांनी 
त्यांच्या कुठल्याही वाहनांवर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये . 

( तीन ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ”म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळख परेड ” तसेच “ मृत्यूपूर्व जबानी ” यासाठी उपस्थित राहू नये. 
( चार ) उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

(पाच ) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तत्काळ परत करावे अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील . नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी 
साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

__ अनुसूची 
पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी 

राहाता नगरपरिषद 


अ . क्र . 


सदस्यांचे नाव 


पत्ता 


० 


० 


- 


सौ . पिपाडा ममता राजेंद्र 
श्री . पठारे राजेंद्र सखाराम 
श्री . हरी मारुती पवार 
सौ . गिधाड शारदा बाळासाहेब 
सौ . आरणे विमल भाऊसाहेब 
श्री . गाडेकर सचिनविठ्ठल 


पिपाडा गल्ली, खंडोबा चौक , राहाता 
सावतामाळी मंदिर रोड, राहाता 
मु . पो . राहाता , ता . राहाता 
गिधाड वस्ती, बनकर वस्ती रोड , राहाता 
आरणे वस्ती, चारी नं . १५ , राहाता 
रांजणगाव रोड, निमोणिचा मळा, राहाता 


c 


. 


on 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २ , २०१७ / कार्तिक ११, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 
राहाता नगरपरिषद - चालू 


सदस्यांचे नाव 


पत्ता 


श्री. निकाळे भिमराज राधू 
सौ . बोठे मनिषा सुनील 
सौ . मेहेत्रे सुरेखा सचिन 
श्री . सदाफळ विजय सखाहरी 
सौ . अनुराधा दशरथ तुपे 
श्री . लुटे सागर निवृत्ती 
सौ . सविता बाळासाहेब सदाफळ 
सौ . गाडेकर मंगला किसन 
श्री . सलीम नसीर शहा 
सौ . काळे अनिता अभिजीत 
श्री . गाडेकर निवृत्ती रेवजी 
सोळंकी निलम दिपक 
श्री . राजेंद्र मदनलाल पिपाडा 
श्री . साहेबराव खंडुजी निधाने 


चितळी रोड, राहाता 
पुणतांबा रोड, शनी मंदिर परिसर , राहाता 
मु . पो . राहाता , ता . राहाता 
पिंपळवाडी रोड , बोरकर मळा, राहाता 
सावतामाळी मंदिर रोड, राहाता 
गणपती चौक , राहाता 
मु . पो . राहाता , ता . राहाता 
डॉ .गाडेकर हॉस्पिटल , राहाता 


राबियानगर , ता . राहाता 


त्रिशूलनगर , राहाता 

अस्तगाव रोड , राहाता 
विशालनगर , राहाता 
पिपाडा गल्ली, राहाता 
१४ चारी, माळीनगर , राहाता 


२० 


अभय महाजन , 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 


अहमदनगर, ३१ ऑक्टोबर २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


